पंचायत समिती, साक्री (जि. धुळे) येथील 
प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२६५/बांधकाम-०४ 
4 OT मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख : ०१ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग क्र.पंसई-२०१३/प्र.क्र.२१६/पंरा-०७, दिनांक 
२१ जून, २०१३. 
२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र./धुजिप/बांध/पंस इमारत/फर्निचर/२५३९/२०२३, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३. 
३) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांचे पत्र क्रमांकः 
क्र./धुजिप/बांध/पंस इमारत/फर्निचर/५४१/२०२४, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक 
२ व ३ येथील पत्रांन्वये साक्री पंचायत समितीच्या (जि. धुळे) प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २१ जून, २०१३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, पंचायत समिती, साक्री (जि. धुळे) येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामा 
करिता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
धुळे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, पंचायत समिती, साक्री (जि. धुळे) येथील प्रशासकीय इमारतीचे 
काम पूर्ण झाळेले आहे. सदर इमारतीत कर्मचारी यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी कक्ष तयार करुन 
नविन बैठक व्यवस्था, टेबल, खुर्च्या, कपाटे इ. मॉड्युलर फर्निचरची तसेच अग्निशमन यंत्रणेची 
आव्यकता आहे. याकरीता कार्यकारी अभियंता (बांध), जिल्हा परिषद, धुळे यांनी पंचायत समिती 
साक्री (जि. धुळे) येथील प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या उपकामांचे रू.९९.७६ लक्ष किंमतीचे 
सविस्तर अंदाजपत्रक सादर heros आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर 
आधारित असून ते कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, धुळे यांनी साक्षांकीत केळेळे आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२६५/बांधकाम-०४ 


अंदाजपत्रकासोबत पंचायत समितीच्या ठरावाची प्रत, नकाशा, AS कॉरी चार्ट, सादर करण्यात 
आली आहे. 

०३. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या तांत्रिक छाननी अंती, साक्री पंचायत समितीच्या (जि. धुळे) नवीन प्रशासकीय 
इमारतीकरिता फर्निचर या उपकामाच्या रू.९९.७६ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती, साक्री (जि. धुळे) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामाच्या एकूण रुपये ९९,७६,०००/- (रूपये नव्याण्णव लक्ष शहात्तर हजार फक्त) इतक्या 
अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या कामांस पुढील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) पंचायत समिती, साक्री (जि. धुळे) प्रशासकीय इमारतीकरिता शासन निर्णय, 
सा.बां.वि.क्र.सीएटी-१०९६/प्र.क्र.१७२/इमारती-२, दि.७.१.२००४ नुसार विहीत 
केलेल्या नोंदणीकृत फर्निचर/मॉड्युलळर फर्निचर उत्पादक अथवा 
पुरवठादार/अंतर्गत सजावटकार यांच्याकडून विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन 
फर्निचरचे काम करून घेणे बंधनकारक राहील. 

२) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 

३) या कामी प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत 
समिती/जिल्हा परिषदेने सोसावा. 

४) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे 
संबधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे. 

५) प्रस्तुत कामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित 
कार्यकारी अभियंता (बांध.) जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


०२. पंचायत समिती, साक्री (जि. धुळे) नवीन प्रशासकीय इमारतीकरिता फर्निचर या 
उपकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे. 


General Abstract for Furniture and Sub Work of P. S.Sakri Adm. Building, Dist. Dhule 

Sr.No. Description of item Cost In Rs. 

1 Furniture 7320736.72 

2 Add ] % Labour Insurance 73207.37 

3 Add 18.0 % GST 1317732.61 

| 4 | Add 1% S QM Charges 73207.37 

5 Prelam Particle Board | test 1595.00 

| 6 Ply Board | Test 3400.00 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.२६५/बांधकाम-०४ 


General Abstract for Furniture and Sub Work of P. S.Sakri Adm. Building, Dist. Dhule 
Sr.No. Description of item Cost In Rs. 
7 Ply Board 1 Test for Glue 530.00 
| 8 Add for Fire Fighting Systeme 1205312.74 
Total 9995721.80 
Says in Rs. 99,76,000/- 
03. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च 
"२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा 
परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामाची माहिती PSLRA ट्रॅकर प्रणालीवर अद्ययावत करावी. 


०५. ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकानुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय / निवासी इमारतीच्या 
बांधकामांना निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
बांधकामाच्या प्रगतीनुसार विविध टप्प्यात निधी वितरीत करण्यात येईल. तथापि, सदर 
परिपत्रकानुसार १०% रक्‍कम ही बांधकामाचे प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच वितरीत 
करण्यात येईल. 


०६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका,१९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या एफ्रण.1॥11६व19910.४00.1] या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००११३२०५५२६२० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 


ip) 
P R A S H A NT DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c5054 
66456283 14537e, postalCode=400032, 
524CAB2DSA858B4A0 1 FF72FSCAESFDDC4F8C96 


९4 
rialNumber=9! 
4F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO 
ATI 


Date: 2024.10.01 13:51:46 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२२३/प्र.क्र.२६५/बांधकाम-०४ 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मंत्री (ग्रा. वि. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक विभाग, नाशिक. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -9 मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 

qo) कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, धुळे. 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा धुळे. 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक. 
१४) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, धुळे. 
) 
) 
) 


A 


0८ AN 


YS~ <.> oi WAS wae  ८--. > > &-* 


(> 
ae 


mn 


S 


SS 


vo 


१५) सभापती, पंचायत समिती, साक्री, जि. धुळे. 
१६) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, साक्री, जि.धुळे. 
१७) निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ५ 


